पणन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांच्या परिसरातील वृक्ष 
लागवडी वरील खर्चासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृबास १२१८/प्र.क्र.५११९/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ३० ऑक्टोबर, २०१९. 


संदर्भ १ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.कृआस-११८/ 
प्र.क्र.५१७/११-स, दि.२५.०२.२०१९. 

शासनपत्र क्र.कृबास-०२१९/प्र.क्र.१५/११-स, दि.२५.०७.२०१९ व 
२६.०८.२०१९ 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पणन-५/कृउबास/वृक्ष 
लागवड/ संगोपन निधी माहिती /२०१९/५३९५, दि.२७.०९.२०१९ 


डे 


AN 
— 


प्रस्तावना:- 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मुख्य आवार तसेच उपबाजार आवार परिसर यांच्याकरीता 
संदर्भाधीन अ.क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून वृक्ष लागवड व 
संगोपनाकरीता उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सदर वृक्ष लागवड व संगोपनासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वृक्ष लागवड व संगोपनाकरीता सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या एकंदरीत 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी कार्यक्रमावरील खर्चामधून (पूर्वीचा योजनांतर्गत) जास्तीत जास्त ०.५% या 
मर्यादेत म्हणजेच ०२ मजूरी (Wages) अंतर्गत रू.४८.७५ ळाख व २१-पुरवठा व सामुग्री (Supply and 
Materials) अंतर्गत रू.४८.७५ लाख salt एकूण ९७.५० लाख इतकी तरतूद सन २०१९-२०२० करीता 
केलेली आहे. सदर रू.९७.५० लाख तरतूदीपैकी रू.८३,४५,८०५ इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यात येत आहे. 
सदर निधी वितरणासाठी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रिक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच सदर नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांचे जिल्हा स्तरावरील 
कार्यालयातील विद्यमान आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनाच सदर योजनेसाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार आवश्‍यक तो खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळील सन 
२०१९-२०२० च्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास १२१८/प्र.क्र.५१९/११-स 


मागणी क्र.व्ही-२, 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन 

०४, वनीकरण व पर्यावरण विकास 

१०१, राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम (००) 
(०३) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५- जमिनीवरील व सजीव) 
या करीता वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% राज्य योजना) 
(पणन) (२२२४०६५४२५) 

०२-मजूरी 

२१-पुरवठा व सामुग्री 


2. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्राच्या शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०३१११४३१८३९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KALU GONYA 
VALVI = 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 

१.महालेखापाल,(लेखापरिक्षका) महाराष्ट्र-२ नागपूर 

२.महाळलेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२नागपूर 

३.प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४.उपसचिव (पणन) सहकार, पणन व वस््रोदद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
५.कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोदद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
६.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७.अधिदान व लेखाधिकारी, पुणे 

८.संचालक, लेखा व कोषागारे(संगणक विभाग) नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
९.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०.निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई 

११.नियोजन विभाग (कार्य-१४३१), मंत्राळय मुंबई 

१२.वित्त विभाग(व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय मुंबई 

१३. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोदद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१५. ग्रथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२-प्रती) 

१६. निवडनस्ती (११-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


